ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील 
न्यायालयांना पुरविण्यात आलेल्या WAN 
Connectivity करिता येणा-या आवर्ती 
खर्चासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा ०४२२/प्र.क्र.६३/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 

१) केंद्रिय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
दि.०५.०५.२०२१ चे पत्र. 

२) विधि व न्याय विभाग पत्र क्र. वॅन-२०२१/प्र.क्र.१८/कार्या-७, दि.२६.०७.२०२१ व 
दि.२२.११.२०२१. 

३) केंद्रिय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांची 
दि.३०.१०.२०२१,०५.०१.२०२२ व दि.०४.०२.२०२२ ची पत्रे. 

४) विधि व न्याय विभाग झासन निर्णय क्र. वॅन-२०२१/प्र.क्र.१८/कार्या-७, दि.२५.०२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
ई-कोर्ट प्रकल्पातंर्गत जिल्हा न्यायालये व दुय्यम न्यायालयांच्या संगणकीकरणाचा कार्यक्रम 


केंद्र शासनाकडून हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने ई-कोर्ट AM मोड प्रकल्पांतर्गत केंद्र 


शासन, राज्य शासन व उच्च न्यायालय यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. 


सांमजस्य करारामध्ये राज्य शासनाची जबाबदारी आणि भूमिका निश्चित करण्यात आली 


आहे. त्यातील मुद्दा क्र. ५ नुसार राज्य शासनाने DG सेटचा इंधन व इतर खर्च, न्यायिक 


अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी ब्रॉड बँड कनेक्‍्टीव्हीटी उपलब्ध करुन देणे, हार्डवेअरच्या देखभाल 


दुरुस्तीवरचा खर्च याबाबींकरीता येणाऱ्या आवर्ती खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे. 


या कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी सन २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधानमंडळास 


पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली होती. सदर पुरवणी मागणी मंजूर झाली असून त्या 


अनुषंगाने न्यायाळयासांठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा ०४२२/प्र.क्र.६३/का.११ 


शासन निर्णय:- 
ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील न्यायालयांना पुरविण्यात आलेल्या WAN Connectivity 


करिता येणाऱ्या आवर्ती खर्चासाठी लेखाशिर्ष (२०१४ ०१७२) खाली “०६- दूरध्वनी,वीज व पाणी ” 


या उद्दिष्टाखाळी पुढील तक्‍्यात नमूद केल्याप्रमाणे पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर केली 


आहे . सदर निधी उपलब्ध करुन देण्यास व वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 


त्यानुसार सदर निधी नियंत्रक अधिकारी, संबंधित जिल्हा व सत्र VITA यांना उपलब्ध करुन 


देण्यास व वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. न्यायालयाचे नाव नियंत्रक अधिकारी | WAN Connectivity 
संकेतांक देयकाची रक्‍कम (रुपये) 
[eas] 2 3 aS ळे 81) 
| a जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली 3००२५ ५९,९३,१७१/- 
२ | जिल्हाव सत्र न्यायालय, पुणे ००२३ १,१४,११,१३०/- 
3 जिल्हा व सत्र न्यायालय, धुळे 3००२० ५०,००,०००/- 
४ जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदुरबार 10०८३ ३५,००,०००/- 
५ ।जिल्हाव सत्र न्यायालय, ठाणे 1००२८ ४८,८०,०००/- 
६ ।जिल्हावसत्र न्यायालय, पालघर च००८२ ३९,९१,०००/- 
1७ | जिल्हा व सत्र न्यायालय, रत्नागिरी 3००३१ ४०,१६,६२५/- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, अकोला 3००१० ३८,०५,१७६/- 
९ जिल्हावसत्र न्यायालय, अमरावती 3०००८ ६८,८७,३४९/- 
१० | ० ।जिल्हावसत्र न्यायालय, औरंगाबाद 3००१२ ६६,५०,०००/- 
११ १ | जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड 3००१५ ८५,००,०००/- 
१२ जिल्हावसत्र न्यायालय, भंडारा 3००३४ ३५,२३,२९२/- 
१३ 'जिल्हावसत्र न्यायालय, जालना 3००१३ ९,८६,६६८/- 
एकूण (अक्षरी रुपये सहा कोटी एक्यान्नव ६,९१,४४,४११/- 
लाख चौवेचाळीस हजार चारशे अकरा 
फक्त) 
रे सदर पुरवणी मागणी, "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व सत्र 


न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश (अनिवार्य) (२०१४ 


०१७२)” या लेखाशीर्षाखालील “०६- दूरध्वनी,वीज व पाणी ” या उद्दिष्टाखाली मंजूर झाली आहे. 


त्यानुसार उपरोक्त तक्त्यात दर्शविल्यानुसार नियंत्रक अधिकारी, संबंधित प्रमुख जिल्हा व सत्र 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा ०४२२/प्र.क्र.६३/का.११ 


न्यायाधीश यांना याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदर खर्च उपरोक्‍त नमूद लेखाशीर्षाखाळील 


सन २०२२-२३ करीता पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरीता योजिला आहे त्याच विवक्षित बाबींसाठी खर्च 


करणे अपेक्षित आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९११/२०२२/व्यय-५, 


दिनांक २०.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००७१७४५००८७१२ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
HEMANGI AJIT 


SHETYE 
( हेमांगी शोट्ये ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय मुंबई (पत्राने) 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, सांगळी/पुणे/धुळे/नंदुरबार/ठाणे/पालघर/ 
रत्नागिरी / अकोला/अमरावती/औरंगाबाद/बीड/भंडारा/ जालना. 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/पुणे/धुळे/नंदुरबार/ ठाणे/पालघर/रत्नागिरी 
अकोला/अमरावती/औरंगाबाद/बीड/भंडारा/जालना. 

५. वित्तविभाग, कार्यासन व्यय-५/ अर्थ ११, मंत्रालय, मुंबई 
विधि व न्याय विभाग कार्यासन २३ व २४, मंत्रालय, मुंबई 

७.  निवडनस्ती (का.११/१२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


